@kieg विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यंत्रणेतील उप आयुक्त (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या-२०२२ 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक :कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-२ (रोजगार) 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२२. 


Wat शासन seal समक्रमांक दिनांक १०.२.२०२२ 


नागरी सेवा मंडळाच्या दिनांक ३.८.२०२१ रोजीच्या बैठकी घेण्यात आलेल्या 
निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(१), ४(२) व ४(३) मधील 
तरतुदीनुसार नियतकालिक व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 
प्रशासकीय/स्व-विनंती बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील उप आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील खालील तक्त्यात 
नमूद अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले बदली करण्यात आलेले कार्यालय 

क्र कार्यालय 

cai २ 3 PB 

उप आयुक्त,गट-अ 

१ श्री.दि.दे.पवार | उप आयुक्‍त कोशल्य श्री.म्हस्के यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर उप 
विकास, रोजगार व आयुक्‍त कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता विभागीय उद्योजकता आयुक्‍तालय,नवीमुंबई 
आयुक्तालय , मुंबई विभाग येथील पदभार स्विकारावा 
नवीमुंबई 

२ श्री.सु.द.सेंदाणे = | उप आयुक्‍त उप आयुक्‍त 

plated विकास, रोजगार व | कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
उद्योजकता विभागीय विभागीय मुख्यालय औरंगाबाद 
मुख्यालय नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१०८/प्रशा-२ (रोजगार) 


३. उपरोक्त बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून कार्यमुक्त करून त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तातडीने 
रूजू होण्यास कळवावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी विहित 
कालावधीत रूजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार 
व उद्योजकता यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


४. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥80/99॥0॥०.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०२१११५०४५०५८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Santosh Vithal 
Rokade : 

(संतोष रोकडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई 

५. संबंधित उप आयुक्‍त , कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता SYA SAA) 

६. अधिदान व Oe अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता SAYA SUPA) 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौडल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 

८. संबंधित अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालयामार्फत) 

१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


fe4B9Ce87 


